सन २०१७-२०१८या शौक्षणिक वर्षापासून +2 
स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरूपी विनाअनुदान 
तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणेबाबत. हिंदी 
प्रसारक मंडळ, यवतमाळ व्दारा संचलित 
जवाहरलाळ दर्डा कनिष्ठ महाविद्यालय, 
गोंदणीरोड, यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र. २२/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१८ 


संदर्भ : 


१) शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र.२२/व्यशि-४, दिनांक ७/३/२०१८. 
२) सचिव व प्राचार्य, हिंदी प्रसारक मंडळ, यवतमाळ व्दारा संचलित जवाहरलाल दर्डा कनिष्ठ 
महाविद्यालय,गोंदणीरोड, यवतमाळ यांचे दि. २०/३/२०१८ चे निवेदन 


प्रस्तावना:- 


वरील संदर्भ क्र.१ येथील दि.७.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये व्दिलक्षी अभ्यासक्रम राबविणा-या 
हिंदी प्रसारक मंडळ, यवतमाळ व्दारा संचलित जवाहरलाल दर्डा कनिष्ठ महाविद्यालय,गोंदणीरोड, 
यवतमाळ या संस्थेस इलेक्ट्रॉनिक्स १ तुकडी हा व्यवसाय अभ्यासक्रम बंद करुन Wal वॉटर फिश कल्वर 
हा अभ्यासक्रमासाठी शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासुन सुरु करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. संदर्भ क्र. २ 
च्या निवेदनात सदर संस्थेने सन २०१६-१७ पासून --२ स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम नविन / 
अधिकच्या तुकडयांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर सुरु करण्यासाठी निरिक्षणाअंती प्रस्तावातील 
त्रुटींच्या पुर्ततेच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आळेली आहे. तसेच सन २०१६-१७ च्या दिलेल्या अटीच्या 
अधिन राहून संस्थेने सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता त्यांचे स्तरावर ३२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले 
आहेत. सबब संदर्भ क्र. १ अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून दिलेली मान्यता बदलून शैक्षणिक वर्ष 
२०१७-१८ न केल्यास विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. म्हणून संदर्भ क्र. १ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक्स 
१ तुकडी हा व्यवसाय अभ्यासक्रम बंद करुन Wal वॉटर फिश कल्चर या अभ्यासक्रमांच्या एका Toss 
सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ पासुन मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

शासन आता याव्दारे, राज्यातील +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणा-या हिंदी 
प्रसारक मंडळ, यवतमाळ व्दारा संचलित जवाहरलाल दर्डा कनिष्ठ महाविद्यालय, गोंदणीरोड, यवतमाळ 
या संस्थेत इलेक्ट्रॉनिक्स १ तुकडी बंद करुन त्याऐवजी war वॉटर फिश कल्चरची १ तुकडी हा व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करुन विद्यार्थ्यांना व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश दिलेले असल्याने सदर प्रवेशित 
विद्याथ्याचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून आणि विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेवून सदर संस्थेस सदर विषय 
सुरु करण्यासाठी सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ शासनाची मान्यता देण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१८/प्र.क्र. २२/व्यशि-४, 


वरील संदर्भ क्रमांक.१ येथील दिनांक ७/३/२०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती सदर 
प्रकरणीही लागू राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०६२७१४४२१६४२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 


. 
h V h | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill Development 
ANTOSN VITAL — cevccomentpostatcoden00032 sMaharashta, 
2.5.4.20=ca575 1ffedbb0O5fdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f7 
44e251360f7920a, 
i 


R k d serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c12b6cadcb583d5 
(0 a e O0fe489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2018.06.27 14:47:46 +05'30' 
(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१ 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

मा. मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

qo) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), मुंबई (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालया मार्फत) 

११) संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालया मार्फत.) 

१२) सचिव, हिंदी प्रसारक मंडळ, यवतमाळ व्दारा संचलित जवाहरलाल दर्डा कनिष्ठ 
महाविद्यालय, गोंदणीरोड, यवतमाळ 

१३) निवड नस्ती (व्यऱशि-४) 


Ee) 


AD 


AN 


9८ 


an 


S Co 
~ ~~ FTF YF PT WTS <->-  *-*« ६-< 


S 


vo 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


